सन २०१८-१९ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 
रफ्तार या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचा दुसऱया 
हप्त्याचा ₹ १५०.६२५ कोटी निधी वितरीत करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०१९ 
संदर्भ: 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१८- आरकेव्हीवाय, दि. १४/०५/२०१८ 
४. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) २५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
०५१८/प्र.क्र.१६२/१४-अ, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१८ आरकेव्हीवाय, दि. ०६/०९/२०१८ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अे, दि.१५/०९/२०१८ 
७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१८ आरकेव्हीवाय, दि. २२/०१/२०१९ 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) केंद्र शासनाने 
संदर्भाकित दि. १४/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्रास सन २०१८-१९ करिता एकूण ₹ ४०४.२६ कोटी 
रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले आहे. या वर्षिक नियतवाटपात केंद्र हिस्याचे ₹ २४२.५६ कोटी 
(सर्वसाधारण प्रवर्ग ₹१८०.७५ कोटी, अनुसूचित जाती ₹३४.३८ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹ २७.४३ कोटी) आणि 
त्या समरुप राज्य हिस्याचे ₹१६१.७० कोटी (सर्वसाधारण प्रवर्ग ₹ १२०.५० कोटी, अनुसूचित जाती ₹२२.९२ कोटी 
व अनुसूचित जमाती ₹१८.२८ कोटी) असे एकूण ₹४०४.२६ कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर केलेले आहे. सदर 
रक्कमेच्या मर्यादेत चालू वर्षी योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या हप्त्यातील केंद्र शासनाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा हिस्सा रु.९०.३७५ कोटी 
दि.०६/०९/२०१८(संदर्भ क्र.) रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास प्राप्त झाला असून सदर निधी दि. १५/०९/२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (संदर्भ क्र. ६ वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
संदर्भाधिन दि.२२/०१/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने राज्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र 
हिस्याचा दुसऱ्या हप्त्याचा ₹९०.३७५ कोटी निधी वितरीत केला असून त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹६०.२५ कोटी 
निधी असा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता एकूण ₹१५०.६२५ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व 
राज्य हिस्याचा मिळून सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता GAM हप्त्याच्या ₹१५०.६२५ कोटी निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. या झासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
दुसऱ्या हप्त्याचा एकूण ₹१५०.६२५ कोटी निधी (रुपये VHat पन्नास कोटी SAS लाख पन्नास हजार फक्त) 
आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे - 


सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र. केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
i राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - ९०.३७५ ६०.२५ १५०.६२५ 


२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - THR या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्याचा 
₹९०.३७५ कोटी (रुपये नव्वद कोटी सदोतीस लाख पन्नास हजार फक्त), आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ६०.२५ 
कोटी (रुपये साठ कोटी पंचवीस लाख फक्त) असा एकूण ₹ १५०.६२५ कोटी (रुपये एकशे पन्नास कोटी बासष्ठ 
लाख पन्नास हजार फक्त) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी -३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च (००) (८००) इतर खर्च 
(00) (०९) कृषि उन्नती योजना - (00) (११) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
सर्वसाधारण | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत | कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 


अर्थसहाय्य 

(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) 

(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य 


(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (४० 
टक्के राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ५२२५) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ १५०.६२५ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


षु. 


१० 


११ 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ 


सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹१५०.६२५ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खाते (PLA) मध्ये जमा करावा व तसे शासनास अवगत करावे. 

या शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट-अ मध्ये प्रकल्पनिहाय / अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय निधीचे वितरण 
दर्शविले आहे, त्यानुसार आयुक्‍त (कृषि) यांनी योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना ₹ १५०.६२५ कोटी निधीचे 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरण करावयाचे आहे. 

उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्यादृष्टीनेच कोषागारातून आहरण करावे आणि सर्व 
विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी 
उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 


. कृषि विभागाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांची उन्नत शोती - समृद्ध शेतकरी" या मोहिमेच्या 


संदर्भाकित दि. १३ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
अंमलबजावणी करावी. 


. या शासन निर्णयान्वये केवळ “सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व विभागांनी 


/ अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 


. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 


खात्यावर थेट लाभ SKATE (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


.हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७ नुसार विहीत 


केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२०१२४६३३५८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 

S h rl ka nt ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1bee( fff 
aa62085c34db6bfd8c, 

2 h a n d fa ka nt A n d g e serialINumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a 
95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2019.02.20 12:48:56 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


-0 
— 
es 


१८. 


48; 


२०. 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
.संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

१७. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


परिशिष्ट - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि-०११८/प्र.क्र.३२/१४-अे, दि.२०/०२८/२०१९ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय रु. १५०.६२५ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष-२०१८-१९ (रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. | प्रकल्पाचे नांव व अंमलबजावणी | प्रकल्प | प्रकल्पांची सन २०१८-१९| सर्वसाधारण सर्वसाधारण | सर्वसाधारण 
क्र. यंत्रणा मंजूरी वर्षी मंजूर | करिता मंजूर | प्रवर्गासाठी प्रवर्गासाठी ' प्रवर्गाकरिता 
किंमत | नियतवाटप ।सन २०१८-| सन २०१८-१९ वितरित 
(राकृवियो | (सर्वसाधारण | १९मध्ये | करिता मंजूर ।करण्यात ये 
हिस्सा) | अनु.जाती --। यापूर्वी नियत असलेला 
अनु.जमाती) | वितरीत | वाटपापैकी | निधी 
(Allocation) | निधी शिल्लक 
नियतवाटप 
fated 2 ३. | ee पु ६. =i: ७. |. ४ 
णि उन्नत शेती - समृद्ध शोतकरी मोहिमे 
अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रकल्प 2.८ ३ ae 4 a oe 
(॥. संचालक (नि. व गु.नि.) १००.०० १००.०० ५०.०० २४.५२ २४.५२ 
2 | कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प 209-98] १५०.०० १२५.०० २९.०० ६४.१५ ६१.१८५ 
३ | संरक्षित शोती प्रकल्प २०१८-१९) १५०.०० ७५.०० १६.०० ३९.८९ ३९.०० 
शि पं (म.रा.फ. व औ. मं.) 300,00 | 00,00 ४५.०० १०४.०४ | 900.924 
४ | निर्यातव प्रक्रिया विषयक पायाभूत 
सुविधांसह मल्टी चेंबर मल्टी 
कमोडीटी कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प, ।२०१७-१८) १०.९२ ७.९२ ४.०० ३.९२ ३.९२ 
वाशी, नवी मुंबई येथे उभारणे 
(नाफेड) 
शा पं (प्रक्रिया व नियोजन) ७.९२ ७.९२ ४.०० | ३.९२ ३.९२ 
अ | आयुक्त (कृषि) ४०७.९२ | ३०७.९२ ९९.०० १३२.४८ । १२८.६२५ 
५ | कृत्रिम रेतन सुविधा पकल्प २०१८-१९) २४.३७ २४.३७ 9.0० | १८.१६ १२.०० 
६ | विदर्भव मराठवाडा दुग्धविकास 
प्रकल्प (एन.डी.डी.बी. च्या २०१६-१७ १७४.४४ ३०.०० १०.०० २०.०० १०.०० 
सहकार्याने) 
ca आयुक्‍त (पशुसंवर्धन) १३९.०६ ५४.३७ १०.०० ३८.१६ २२.०० 
एकूण (अ--ब) ५४६.९८ । ३६२.२९ | १०९.०० | १७०.६४ | १५०.६२५ 


